Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत 


प्रकाशन 


वर्ष ६ , अंक ३० ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३-२९ , २०२०/ श्रावण १-७, शके १९ ४२ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 


नाही . 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश. 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 
नाही . भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, 

जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
१-६ 

निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना. 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४५३ 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ- भू.सं- अका- कावि -३०३-२०२०. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक १५१/२० , दिनांक ०३ मार्च २०२० अन्वये 
प्रारंभीक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 
अ .- एक-१ ( १५७२) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै २३-२९ , २०२० / श्रावण १-७ , शके १९ ४२ 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीमध्ये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
" पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अपर वर्धा प्रकल्प लाभक्षेत्र क्र . २, जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८ -४७-२०१८-२०१९, गाव खेल जानोजी देशमुख ( कु- हा), तालुका चांदूर बाजार, जिल्हा अमरावती . 
अनुक्रमांक सर्व्हे नं . किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


६३/ १ ब 


०१५ 


२ 


६३/२ 


०४५ 


३ 


६६/१ 


०११ 


४ 


३ 


००६ 


५ 


० २६ 


६ 


० १० 


६२ पैकी 
६२ पैकी 
६२ पैकी 
६७ पैकी 


७ 


०१६ 


८ 


००७ 


एकूण संपादित क्षेत्र 


१३६ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
बोर्डी नाला प्रकल्पाचे कामाकरीता. 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


बोर्डी नाला प्रकल्पाचे कामाकरीता. 


।। 


समाजाला मिळणारे लाभ 

बोर्डी नाला प्रकल्पाचे निर्मितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी, 
पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल . तसेच मत्स्य व्यवसाय , पशुसंवर्धनामध्ये वाढ , कुटिर उद्योगास 
फायदा व रोजगार निर्मीती इत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात 
भर पडून शेतक -यांच्या आर्थीक स्थितीत सुधारणा होणार आहे. 

अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे / कुटुंबे बाधीत होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची ( पुनर्स्थापनेची) आवश्यकता नाही. 


दिनांक २ ९ जून २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै २३-२९ , २०२० / श्रावण १-७ , शके १९ ४२ 


३ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . ४५४ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


, 


क्रमांक प्र.अ.- भू.सं.अ.का. - कावि - ३२४-२०२०. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) 
याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचानिर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापित होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत .) 


आणि, ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे ; (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा.) 


, 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही : 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थीतीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 


परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी यांच्याकडून भरपाईदिली जाणार नाही. 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या 
नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अप्पर वर्धा प्रकल्प , लाभक्षेत्र क्रमांक २, अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै २३-२९ , २०२०/ श्रावण १-७ 


शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २८-४७-२०१९ -२०२०, मौजा सोनगांव, तालुका चांदूर रेल्वे, जिल्हा अमरावती . 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


८६ 


२ 


८८ 


० 


३ 


८ ९ 


००१ 


एकूण 

संपादित क्षेत्र 


००६ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


: 


प्रकल्पाचे नाव 

चांदूररेल्वे येथील रेल्वे उड्डाणपुलाच्या पोचमार्गाचे बांधकामाकरीता. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

चांदरेल्वे येथील रेल्वे उड्डाणपुलाच्या पोचमार्गाचे बांधकामाकरीता. 
सामाजिक मिळणारे लाभ 

चांदूररेल्वे येथील रेल्वे उड्डाणपुलाच्या पोचमार्गाचे बांधकामामुळे वहीवाटीची व जाण्यायेण्याची 
सुविधा होईल तसेच शेतक - यांच्या शेतमालाची ने- आण करणे सोयीचे होईल . 

अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : -विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : सदर प्रकरणी घरे/ कुटुंबे बाधीत होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व 
पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची आवश्यकता नाही.) 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग ४ अ , महसूल व वन विभाग , मुंबई, दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे. 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका- याचे पदनाम : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील निरंक 


: 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अप्पर वर्धा प्रकल्प , लाभक्षेत्र क्रमांक २, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


अमरावती : 
दिनांक ०७ जुलै २०२० . 


शैलेश नवाल , 
जिल्हाधिकारी , 

अमरावती . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै २३-२९ , २०२० / श्रावण १-७ , शके १९ ४२ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४५५. 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक कावि - भूसंपादन -मं.अ- ५७०-२०२० . - 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग , 
क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र . ७७- अ-२ , दिनांक १ ९ जानेवारी, २०१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्रा असाधारण भाग चार- अ , असाधारण क्र . १६० 
महसूल व वन विभाग , अधिसूचना दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ -प्र.क्र .७७-भाग- २- अ-२, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१६ ( यात 
यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड 
( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन 
संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा आला करण्यात आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे. 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे , 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -पाचमध्ये दिलेला आहे. 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही. 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थीतीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी यांच्या कडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आहे) याच्या नियम १० 
च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका- यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अधिकारी, सिंदखेडराजा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २१-२०१८-२०१९ , गाव सरंबा , तालुका 

देऊळगावराजा , 

जिल्हा 

बुलडाणा. 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


( १ ) 


१ 


२८ ९ 


० ८ ९ 


एकूण 


० ८ ९ 


अ .- एक -२ ( १५७२ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै २३-२९ , २०२० / श्रावण १-७ 


शके १ ९ ४२ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


खडकपूर्णा प्रकल्प , देऊळगावराजा. 
खडकपूर्णाप्रकल्पाच्या डावा मुख्य कालवा नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी मौजे 
तालुका देऊळगावराजा , 

जिल्हा 

बुलडाणा येथील खाजगी जमिनीचा भूसंपादन प्रस्ताव 
० ८ ९ हे . आर . 


सरंबा , 


सामाजिक मिळणारे लाभ 


: 


या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगद्यांना पाणी पुरवठा होणार 
आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मीती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, 
शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात 
( Standardof Living) सुधारणा होणार आहे . 


अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा कालवा हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून 
दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा कालवा हा कमी क्षेत्रावरून जात असून त्यास शेतक-यांची संमती आहे. या मध्ये कोणतीही वस्ती 
अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : नवीन भूसंपादन कायदा , २०१३, कलम (६) अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे . 


अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : - या कालव्यामुळे शेतीसाठी पाणी, तसेच जमिनीच्या भूगर्भातील 
पाण्याची पातळीत वाढ होणार असून त्यामुळे सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणी पुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार 
निर्मिती होणार असल्यामुळे भूसंपादन शेतक -यांची संमती आहे. तसेच सदरचा कालवा हा अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यातील असून अतिशय कमी क्षेत्रावर 
आहे. सदर कालव्यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा 
प्रश्नच उद्भवत नाही. 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


निरंक 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कार्यालय , सिंदखेडराजा, जि . बुलडाणा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 

श्रीमती 

सुमन 
बुलडाणा : 

जिल्हाधिकारी , 
दिनांक १७ जुलै २०२० . 

बुलडाणा . 


चंद्रा, 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


